राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
अधीक्षक (गट-अ संवर्गातून 
उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) (गट-अ) 
संवर्गात पदोन्नत अधिकाऱ्याच्या 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- इएसटी-१७२२/प्र.क्र.१२४/ राउश्ु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ मे, २०२३. 


वाचा :- शासन आदेश, क्र.इएसटी-१७२२/प्र.क्र.१२४/राउश्ु-१, दि.०४.०८.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
शासन आदेशा दि.०४.०८.२०२२ अन्वये सन २०२१-२२ या निवडसूची वर्षात राज्य 


उत्पादन शुल्क विभागातील अधीक्षक (गट-अ) (एस-२०, रु.५६,१००-१,७७,५००) या 


संवर्गातील डॉ.बा.ह.तडवी यांना उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) (गट-अ) (एस-२३, रु.६७,७००- 


२,०८,७००) या संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर अधिकाऱ्यास उपआयुक्त (वरिष्ठ 


श्रेणी), राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गात पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा - 
छासन seat दि.०४.०८.२०२२ च्या आदेशान्वये पदोन्रत खालील अधिकाऱ्याची 


उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) (गट-अ) या संवर्गात, त्यांच्या नावासमोर (स्तंभ ४ येथे) दर्शविण्यात 


आलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्र 
7 a4 2 8 
ie डॉ.बाबू हमीद तडवी | अ.ज. | विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


जह 


२. सदर अधिकाऱ्याची पदस्थापना दि.०४.०८.२०२२ रोजीच्या आदेशातील अटी व शातींच्या 


अधीन राहून करण्यात येत आहे. श्री.ओहोळ, उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) यांच्या बदलीने 


पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१७२२/प्र.क्र.१२४/ राउशु-१ 


३. सदर आदेझात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 


दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील 


नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध 


शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


४. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०५१९१८१०११८९२९ असा आहे. हा 


areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 


Di 
S A N D E E P G O R A K H N AT H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20: 88839686584ca25 060bfS 7af23a4473234ebcc42 1d084d8890Fc3 


DHAKANE ह... 0. हाता 
(सं.गो.ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर 
३) संबंधित विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
५) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
६) संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
७) कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व 3, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


